Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १५ ] 


ते 


बुधवार , एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


नाही. 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- (भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


१-६ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३५५ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि- २२८-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ७४१, दिनांक २१-०८-२०१८ अन्वये प्रारंभीक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशिलवाल विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
आवश्यकता आहे. 
अ.- एक-१ (१५०६ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या 
पोटकलम ( १) च्या तरतुदीमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ता . धारणी, जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१७-२०१८ , 


गाव ढाकरमल , ता . धारणी , जि . अमरावती . 


क्षेत्र 


अ . क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट क्र . 
( १) 

( २) 


( ३ ) 


आर 


१ 


२ 


० १४ 


२ 


६ अ 


० १२ 


३ 


६७ 


० ८३ 


४ 


७० अ 


० १३ 


५ 


७० ब 


० १२ 


w 


७१ 


० १५ 


७ 


७८ ब 


० ५५ 


८ 


९ २ अ 


० २८ 


९ 


११७ 


० १२ 


१० 


१२० 


० १६ 


११ 


१२१ अ 


० १६ 


१२ 


१२१ ब 


० १४ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . 


२ ९ ० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : 


ढाकरमल सिंचन तलाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


: 


समाजाला मिळणारे : 


ढाकरमल सिंचन तलाव बुडीत क्षेत्राकरीता 
प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे 
शेतक - यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे . तसेच 
आदिवासी ग्रामस्तांचे जिवनमान उंचावुन सामाजिक प्रगती साध्य होणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


३ 


३ 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गाव ढाकरमल, ता . धारणी , जि . अमरावती. 
अ . क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही.- सबब माहिती निरंक 

अनुसूची- चार 
( सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधित होत नाहीत, सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३५६ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३. 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि - २३०-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १००३, दिनांक ३०-११-२०१८ अन्वये प्रारंभीक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशिलवाल विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या 
पोटकलम (१ ) च्या तरतुदीमध्ये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे. 


“ 


अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२००८-२००९ , 
गाव टेकडानागझिरा , तालुकाचिखलदरा, जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट क्र . क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये) 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३० 


० १ ९ 


२ 


३१ 


०३६ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


० ५५ 


. 


शके 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७ , २०१९/ चैत्र २१-२७ , 


oc 


१ ९ ४१ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : 


पाझर तलाव प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


पाझर तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता 


समाजाला मिळणारे लाभ : 


प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे 
शेतक -यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. तसेच 
सामाजिक प्रगती साध्य होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


अ . क्र . 


गाव टेकडानागझिरा , तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती 
भूमापन क्रमांक किंवा गट क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही.- सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटुंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ३५७ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


3 


क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.- अ.का.- कावि -२२९ -२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १००२, दिनांक ३०-११-२०१८ अन्वये प्रारंभीक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशिलवाल विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या 
पोटकलम (१ ) च्या तरतुदीमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ता . धारणी, जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ११-१७ , २०१ ९/ चैत्र २१-२७, शके १९ ४१ 


५ 


अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४६-४७-२००७-२००८ , 

गाव अंबापाटी, तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट क्र . 

क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


५० 


० ४५ 


२ 


५३ 


० १२ 


३ 


५६ 


०७० 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


१२७ 


पाझर तलाव प्रकल्प 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

पाझर तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता 
समाजाला मिळणारे लाभ : 

प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील जमिनीस सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे 
शेतक -यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. तसेच 
आदिवासी ग्रामस्तांचेजिवनमान उंचावुन सामाजिक प्रगती साध्य होणार आहे . 

अनुसूची-तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव अंबापाटी , ता .चिखलदरा , जि . अमरावती . 
भूमापन क्रमांक किंवा गट क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 
( १ ) ( २) 

( ३ ) 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही.- सबब माहिती निरंक 

अनुसूची-चार 
( सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधित होत नाहीत, सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


अ . क्र . 


शैलेश नवाल , 


अमरावती : 
दिनांक ०८ मार्च २०१९ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३५८ . 

जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कावि .- दंशा- कक्ष-४( ५)-३६६-२०१९. 

मी , डॉ. निरुपमा डांगे, जिल्हादंडाधिकारी, बुलडाणा बाजार आणि यात्रा कायदा, १८६२ च्या कलम ५ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून मी असे जाहिर करतो की , बुलडाणा लोकसभा मतदार संघामध्ये लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ जाहीर झालेली 
आहे. त्याअनुषंगाने दिनांक १८-०४-२०१९ रोजी मतदान होणार असून त्या दिवशी मतदारांना मतदान करता यावे या दृष्टीकोनातून दिनांक १८-०४ 
२०१९ रोज गुरुवारी भरणारे सर्व आठवडी बाजार त्यारोजी न भरविता त्यापुढील दिवशी म्हणजेच शुक्रवार दिनांक १९ -०४-२०१९ रोजी भरविण्यात 
येतील . 
हा आदेश दिनांक १८ एप्रिल २०१ ९ पुरताच मर्यादित राहिल. 

डॉ . निरुपमा डांगे , 
बुलडाणा : 
दिनांक १ एप्रिल २०१ ९ . 

जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा . 
अ.- एक -२ (१५०६ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ११-१७, २०१९ / चैत्र २१-२७ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३५ ९ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
वाचा : पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांचेकडील पत्र क्र . जिवीशा- प्रति आदेश -१५४९ -२०१९ -दिनांक २ ९- ०३-२०१९ . 


आदेश 


क्रमांक गृहशाखा - डेस्क - १२- कावि - ५८१-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, उपरोक्त विषयान्वये यवतमाळ जिल्ह्यात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ च्या अनुषंगाने राजकीय पक्षाच्या हालचालीकडे वाढ 
झालेली असून 

ठिकठिकाणी प्रचार सभा , जाहीर सभा , रॅली कॉर्नर मिटींग इ . स्वरुपाचे कार्यक्रम आयोजीत होत आहे . 
तरी वरिल काळात यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे आवश्यक आहे. 
त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , ललितकुमार व-हाडे, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ, याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या कर्मचा- याव्यतीरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक 
ठिकाणी किंवा त्यांच्याजवळ , 

१. शस्त्र , काठी, तलवार , बंदुका बाळगणार नाहीत . 
२. लाठ्या , काठ्या किंवा शारीरीक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत . 
३. कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाही. 
४. दगड , क्षेपणीक उपकरणे किंवा ब्लास्टींग किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 

५. आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप /विटंबनात्मक नक्कला करणार नाही, सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी, घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , व्यक्तीच्या किंवा 
शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 
६. व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखावण्याच्या उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 

तसेच , ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३) यवतमाळ जिल्ह्यात पाच 
किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 

आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर कार्यरत 
शासकीय/ निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या 
मिरवणूकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही . या आदेशामधून विशेषरित्या मिरवणूका / कार्यक्रम यांना (शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी यांचे 
धरणे/ आंदोलन इ . वगळता) सुट देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. 

ज्या शासकीय /निमशासकीय कर्मचा -यांना धरणे/ आंदोलन /निदर्शने करावयाचे असेल व त्याकरिता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्याने 
पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील . त्यांना अशी परवानगी मागणारा अर्ज धरणे/ आंदोलन /निदर्शने करावयाच्या 
दिनांकांच्या किमान १० दिवस अगोदर सादर करणे बंधनकारक असेल . 

सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे. सदरचा आदेश दिनांक ३० मार्च २०१९ चे ००.०१ वाजता (मध्यरात्री पासून) 
ते १३ मार्च २०१९ चे २४.०० वाजता ( मध्यरात्री पर्यंत) अंमलात राहतील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिद्धी 
दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे पोलीसांनी करावी . तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी/ तहसिलदार / पोलीस स्टेशन 
यांचे कार्यालयाचे नोटिस बोर्डावर 

लावून 

प्रसिद्धी देण्यात यावी . 
हे आदेश दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 


यवतमाळ : 
दिनांक ३० मार्च, २०१९ . 


ललितकुमार व-हाडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR- 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


